पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
आस्थपनेवरील पोलीस अधिकारी/ 
अंमलदार यांच्याकरीता Far कर्मयोगी 
उपक्रमाअंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आयोजित करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस १४२३/प्र.क.१४४/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा :- 

१) पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई कार्यालयाचे पत्र क्र. CPMUM/Budget/71/2023, 
दि.१५.२.२०२३ 

2) सदस्य, क्षमता निर्माण आयोग, केंद्र शासन, नवी दिल्ली यांचा दि.२०.७.२०२३ रोजीचा 
ई-मेल. 

प्रस्तावना :- 


पोलीसांमध्ये नागरीकांची सेवा आणि सेवाप्रदान करण्याची प्रेरणा निर्माण करण्याच्या 


अनुषंगाने पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील अधिकारी/अंमलदार यांचेकरीता 


मिशन कर्मयोगी उपक्रमांतर्गत घ्यावयाच्या प्रशिक्षणाची रचना आणि अंमलबजावणीबाबतचा 


प्रस्ताव पोलीस आयुक्‍त, बृहन्मुंबई कार्यालय यांनी संदर्भ क्र. १ वरील पत्रान्वये प्रस्ताव 


शासनास सादर केला आहे. 


क्षमता निर्माण आयोग (Capacity Building Commission), केंद्र शासन, नवी दिल्ली 


यांनी नागरीक केंद्रित नागरी सेवांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करदात्यांशी थेट व्यवहार करणाऱ्या 


महसूल सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी तसेच रेल्वे आणि सर्व केंद्रशासित पोलीस दलांसाठी far 


कर्मयोगी उपक्रम राबविला आहे. या उपक्रमामुळे शासकीय सेवकांमध्ये सकारात्मक बदल 


झालेला दिसून आला आहे. नवी दिल्ली येथे राबविण्यात आलेल्या FAA कर्मयोगी उपक्रमाच्या 


पार्श्वभूमीवर क्षमता निर्माण आयोगाने नागरीकांशी थेट व्यवहार करणाऱ्या पोलीस 


अधिकाऱ्यांमध्ये वर्तणूक प्रशिक्षणाला महत्व दयावे, याकरीता दिल्ली पोलीसांच्या निवडक 


पोलीस मास्टर ट्रेनर्सच्या प्रशिक्षणाबाबतची सविस्तर माहिती व सदर प्रशिक्षणाचा मूल्यमापन 


अहवाल सदस्य, क्षमता निर्माण आयोग, केंद्र शासन यांनी संदर्भ क्र. 2 वरील दि.२०.७.२०२३ 


रोजीच्या ई-मेलद्वारे शासनास सादर केला आहे. सदर प्रशिक्षणाचा हेतू व त्यामुळे होणारे 


परिणाम विचारात घेता, राज्य शासनाच्या पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई कार्यालयांतर्गत कार्यरत 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस १४२३/प्र.क.१४४/पोल-५ अ , दिनांक १८ सप्टेंबर 2023 


पोळीस अधिकारी/अंमलदार यांना प्रायोगिक तत्वावर fam कर्मयोगी उपक्रमाअंतर्गत 


प्रशिक्षण देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

क्षमता निर्माण आयोग, केंद्र शासन, नवी दिल्ली यांनी राबविलेल्या Fam कर्मयोगी 
उपक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर पोलीसांमध्ये नागरीकांची सेवा आणि सेवाप्रदान करण्याची प्रेरणा 


देण्याकरीता मुंबई पोलीसांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मिन कर्मयोगी उपक्रम अंतर्गत पोळीस 


आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ५५० Master Trainees व पुढे ४५,००० पोलीस 


अधिकारी/अंमळलदार यांना ५ दिवसांचे निवासी प्रशिक्षण देण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 


येत आहे.नंतर टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण पूर्ण करावे. मात्र उपरोक्त प्रशिक्षण देण्याकरीता क्षमता 


निर्माण आयोग, केंद्र शासन, नवी दिल्ली यांनी प्रशिक्षणासाठी तांत्रिकरीत्या सुयोग्य संस्था 
निवड करण्यासाठी बनविलेली RFP तसेच रेल्वे व दिल्ली पोलीसांनी प्रशिक्षण संस्था 
निवडीसाठी विचारात घेतलेली REP यांचा अभ्यास करून आवश्यकतेनुसार उपरोक्त REP 


योग्य त्या बदलासह अंगीकारुन विहित कार्यपद्धतीनुसार तसेच वित्तीय नियमावलीतील 


तरतूदीनुसार योग्य प्रशिक्षण संस्थेची निवड Gem viewer करण्याबाबतची व प्रशिक्षण 


कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची करण्याची कार्यवाही पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचेमार्फत 
करण्यात येईल. 
2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥0व959॥॥8.90९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१८१८२३६३६६६२९ 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by GAIKWAD GANESH SUDAM 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f88a2df366dbf702eda91 79bfdd100f151490e691798947c 
7f6d 1 b8cf0dab7d6, postalCode=400032, st=Maharash' 


ara: 
OS85EFA444AE7B29EC4D54E290F9F826C6E4DE96 
799148FCFC4C6E13F203B34E, cn=GAIKWAD GANESH SUDAM 
2023.09.20 14:34:25 +05'30' 


(TST गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र,१/२ मुंबई/नागपूर. 
3. पोलस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

४. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

७. कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. निवडनस्ती (पोल-५३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


